"महाराष्ट्र अधिसंख्य पदांची निर्मिती 
व निवड केलेल्या उमेदवारांची 
नियुक्ती अधिनियम, २०२२" याच्या 
सुधारित परिशिष्टात निदिष्ट 
“पोलीस उप अधीक्षक/सहायक 
पोळीस आयुक्त", गट अ, या 
अधिसंख्य पदांवर नियुक्ती देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुद्धिपत्र क्र. रापोसे-१७२२/प्र.क्र.१८७/पोल-१अ. 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०० ०३२. 


दिनांक : ०७ जुलै २०२३. 


संदर्भ : १) शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.रापोसे-१७२२/प्र.क्र.१८७/पोल-१अ, 
दिनांक ०६.०७.२०२३. 


) श्रीम.प्रतीक्षा नामदेव खेतमाळीस यांचा विनंती अर्ज, दि. ०७.०७.२०२३. 


शुद्धिपत्र. 


शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.रापोसे-१७२२/प्र.क्र.१८७/पोल-१अ, दिनांक 
०६.०७.२०२३, याच्या परिच्छेद 2 मधीळ तक्त्यातील, स्तंभ (2) मधील “प्रतीक्षा नामदेव 
खेतमाळीस” या मजकुराऐवजी “प्रतीक्षा नामदेव खेतमाळीस” हा मजकूर वाचण्यात यावा. 


2. हे शासन शुद्धिपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०७०७१८०७००६५२९ असा आहे. हे शासन 
शुद्धिपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SWAPNIL GOPAL BORS! 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, postalCod i 
4. 


20=c6a6e7cad855fc787a96e36f1 1 fbc87a9f66cfd9bad01 184493F 


(35०08 
pseudonym=E 1 5DEDF01 1CBE07295FC54DEC7494CDD2EBE3FAS, 
serialNumber= 8538CD1E408948F7D025537D5F6589BD8958D1B953 
22E66D2CCSEDF89AD0D79E, cn=SWAPNIL GOPAL BORS 
2023.07.07 18:08:18 +05'31 


(स्वप्निल गोपाल बोरसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३) संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 


प्रत- 
१) महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे. 
२) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, त्रिशूल गोल्ड फिल्ड, भूखंड क्र.३४, सेक्टर ११, सरोवर 
विहारच्या समोर, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई, जि. ठाणे. पिन-४००६१४. 


शासन शुद्धिपत्र क्रमांकः रापोसे-१७२२/प्र.क्र.१८७/पोल-१अ 


३) उप सचिव, सीपीटीपी, सा.प्र. विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) संबंधित उमेदवार. 
५) निवड नस्ती, पोल-१अ. 


१) प्रधान महालेखापाल, लेखा व हकदारी/लेखा परीक्षा-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
३) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


